एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी 
केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रुपांतर करणेसाठी 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४४/ का-०६ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १६ मार्च, २०२१. 


संदर्भ:- महिला व बाल विकास विभाग,झासन निर्णय,क्र.एबावि-२०१६/प्र.क्र.९७(भाग२)/ का.६, 
दिनांक २७.३.२०२० 

प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत आदर्श अंगणवाडी योजनेतंर्गत अंगणवाडी केंद्राना आदर्श अंगणवाडी 
केंद्रामध्ये रुपांतरित करण्यासाठी स्मार्ट अंगणवाडी किट उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्यानुसार प्रस्तुत 
प्रयोजनासाठी सन २०१९-२० या अर्थसंकल्पीय वर्षात पुरवठा आदेश दिलेले व सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
पुरवठा झालेल्या स्मार्ट अंगणवाडी किटची देयके अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली 'आदर्शी 
अंगणवाडी योजना' या राज्य योजनेसाठी सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी मागणी क्र.एक्स-१,२२३६- 
पोषण आहार, १०१-विशेष आहार कार्यक्रम, (१३) आदर्श अंगणवाडी प्रकल्प (१३) (०१) आदर्श अंगणवाडी योजना 
(कार्यक्रम) (२२३६-२१२८) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१ सहायक अनुदाने या उदिष्टाकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली रु.२०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी waa) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या झासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९/व्यय-६, दिनांक §.3.2029 अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१६१७१९२३४६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM ‘ 
JARANDE न 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.१४३/ का-०६. 


२. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 


मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास. 
६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद. 
७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. सचिव,महिला व बाल विकास,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


